प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) अंतर्गत BLC व 
AHP (Other than SC/ST Component) 
घटकांतर्गतच्या प्रकल्पाकरिता केंद्र हिळछ्यापोटी 
उपलब्ध करुन दिलेल्या पहिल्या हप्त्याच्या निधी 
वितरीत करुन खर्च करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.प्रआयो-२०१८/प्र.क्र.१६७/गृनिधो-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक: २४ जानेवारी,२०१९. 


वाचा - १) शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ७ जानेवारी,२०१९ 


प्रस्तावना - 

संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) अंतर्गत AHP FBLC 
(Other than SC/ST Component ) या घटकांतील प्रकल्पाकरिता रु.१७०,३४,७०,६३०/- इतका निधी 
वितरीत करण्यात आला होता. त्यामध्ये केंद्र शासनाने दिनांक ३१.०५.२०१८ च्या पत्रान्वये राज्यास 
वितरीत केलेल्या BLC (Other than SC /ST component) या घटकातील रु.२४,९६,००,०००/- 
निधीचा समावेश आहे. केंद्र शासनाच्या दिनांक 39.04.2092 च्या पत्रान्वये WT SIS उपरोक्त 
निधी यापूर्वी दिनांक १२ ऑक्टोबर,२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये, म्हाडा, मुंबई यांना वितरीत 
करण्यात आला आहे. त्यामुळे संदर्भाधीन शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने शुध्दीपत्रक निर्गमित 
करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन शुध्दीपत्रक - 


संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये राज्यातील विविध प्रकल्पाकरिता केंद्र शासनाने उपलब्ध 
करुन दिलेल्या AHP FBLC (Other than SC/ST Component ) या घटकांतर्गतच्या खालील 
विवरणपत्रातील नमूद केळेला निधी सुकाणू अभिकरण , महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 
प्राधिकरण, मुंबई यांना वितरीत करण्यात आला होता. 


अ. घटक क्रमांक मंजूर केलेला निधी 
क्र. 

ca AHP. (Other than SC /ST component) रु.३१,२१,६३,०००/- 
2 BLC (Other than SC /ST component) रु.२४,९६,००,०००/- 
3 | AHP (Other than SC /ST component) रु.२४,८९,५२,३००/- 
te} AHP. (Other than SC /ST component) रु.३४,८०,१८,८२०/- 
4 | BLC (Other than SC /ST component) रु.१७,४९,००,०००/- 
& AHP (Other than SC /ST component) रु.४,३२,२१,५१०/- 
9 BLC (Other than SC /ST component) रु.१५,७८,६०,०००/- 
८ AHP (Other than SC /ST component) रु. १६,८७,५५,०००/- 

Total (Other than SC/ST Component) रुपये १७०, ३४,७०,६३०/- 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रआयो-२०१८/प्र.क्र.१६७/गृनिधो-२ 


त्याऐवजी 
२. सुधारीत तक्‍ता खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावा. 
अ. घटक क्रमांक मंजूर केलेला निधी 
क्र. 
ध्व AHP (Other than SC /ST component) रु.३१,२१,६३,०००/- 
२ | AHP (Other than SC /ST component) रु.२४,८९,५२,३००/- 
डै AHP. (Other than SC /ST component) रु.३४,८०,१८,८२०/- 
४ | BLC (Other than SC /ST component) रु.१७,४९,००,०००/- 
4 | AHP (Other than SC /ST component) रु.४,३२,२१,५१०/- 
६ BLC (Other than SC /ST component) रु.१५,७८,६०,०००/- 
७1? (Other than SC /ST component) रु. १६,८७,५५,०००/- 
Total (Other than SC/ST Component) रुपये १४५,३८,७०,६३०/- 


(रु. Thal पंचेचाळीठा कोटी अडतीस लक्ष सत्तर हजार सहाशे तीस फक्त) 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१२४१५१३१२४४०९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Ramchandra ee 
Dhanawade ee 
(रा.कों.धनावडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१  मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन (पत्राने) 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३) मा.मंत्री (गृहनिर्माण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४ मा.राज्यमंत्री (गृहनिर्माण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५ मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, 
मुंबई. 
६  मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई. 


७ मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन,मंत्राळय,मुंबई-३२. 
८) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, 
गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रआयो-२०१८/प्र.क्र.१६७/गृनिधो-२ 


९) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

१०) संबंधित आयुक्‍त, महानगरपालिका/मुख्याधिकारी, नगरपालिका. 

११) संबंधित कोषागार अधिकारी. 

१२) सह सचिव, भारत सरकार आवास आणि शहरी गरीबी उपडामन मंत्रालय, निर्माण भवन, ५ 
वा मजला, नवी दिल्ली-११० ०११ (नोंदणीकृत डाकेने) 

१३) सह संचालक, लेखा व कोषागरे कॅम्पुटर सेल, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई. 

१४) कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प शाखा, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१५ निवडनस्ती, गुनिधो-२,गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


